शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 


विकास कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

अल्पसंख्यांक विकास विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.४३/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

दिनांक:- ०६ जुन, २०२२. 


संदर्भ-: १. शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०२२ प्र.क्र.८३/का.९ मंत्रालय 

मुंबई.-४०० ०३२. दि. ३१ मार्च, २०२२. 
२. मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे दि.२७ एप्रिल,२०२२ चे पत्र. 
३. श्री मोहनराव कदम,वि.प.स यांचे दि.११.५.२०२२ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र. १०८० व १११५ वरील सांगली 
जिल्हयातील कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. जिल्हा तालूका क्रमांक  ।ग्रामपंचायत विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
(रु. लक्ष) 
३० सांगली सांगली १०८० सांगली सांगली जिल्हयातील अल्पसंख्याक २५.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 
खानापूर १११५ मौजे पारे मौजे पारे, ता. खानापूर येथे शादीखाना । १०.०० 
हॉल बांधणे 
एकूण ३५.०० 


उपरोक्‍त आदेशात विकास कामामध्ये सांगली जिल्हयातील खालीलप्रमाणे कामातील geo 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा | तालूका | क्रमांक । ग्रामपंचायत विकास कामाचे मंजूर निधी 
नाव (रु. लक्ष) 
३० | सांगली । पलूस १०८० | आंधळी मौजे आंधळी येथील मुस्लीम १०.०० 
समाजाच्या दफणभूमीची संरक्षक 
भिंत बांधकाम करणे व पिण्याच्या 
पाण्याची सोय करणे 
कडेगाव येतगाव येतगाव येथील मुस्लीम समाज १०.०० 
दफनभूमीची संरक्षक भिंत बांधकाम 
करणे 
कडेगाव येतगाव येतगाव येथील मुस्लीम समाज दर्गाह | ५.०० 
येथे सुशोभीकरण करणे 
मिरज १११५ | मौजे कळंबी | मौजे कळंबी येथील मुस्लीम १०.०० ० 
कब्रस्थानला संरक्षक भिंत बांधकाम 
करणे 


एकूण:- ३५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.४३/का.९ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०६०६१३०५४६०५१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK YASHWANT BARVE 


9) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVI 
25. 


Bfc2FISbfd4 Ife 


(शाशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
. अपर मुख्यसचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
ष्‌. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 
६. ASTOR 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. _ संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


